दि.२५ मे, २०१८ रोजी दी ताज महल पॅलेस हॉटेल, 
अपोलो बंदर, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणा-या 
Texellence- २०१८ या प्रदर्शनात भागीदार राज्य 
(Partner State) म्हणून सहभागी होण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.२३/ टेक्स-१ (ब) 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१मे , २०१८. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-१५११/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१(ब), 
दि. २२.१.२०१३ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि. १०.५.२०१६. 
३. शासन निर्णय, वित्त परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८. 
४. सी. आय. आय. या संस्थेचा दि. ८.३.२०१८ चा ई संदेश. 


प्रस्तावना :- 

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी. सी.आय.) यांच्या सहकार्याने दि.२५ मे, २०१८ रोजी दी ताज 
महल पॅलेस हॉटेल, अपोलो बंदर, मुंबई Ue Texellence- २०१८ हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून 
सदर प्रदर्शनात राज्याने भागीदार राज्य म्हणून सहभागी होण्याची विनंती सी. आय. आय. या संस्थेतर्फे 
करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय :- 

दिनांक २५ मे, २०१८ रोजी दी ताज महल पॅलेस हॉटेल, अपोलो बंदर, मुंबई येथे Texellence- 
२०१८ या प्रदर्शनात भागीदार राज्य म्हणून सहभागी होण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर 
प्रदर्शनासाठी भागीदार राज्य म्हणून सहभागी होण्याचे होण्याचे शुल्क रु. ४,००,०००/- + रु. ७२,०००/- 
(१८% GST) अशी एकूण रु. ४,७२,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख बहात्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम 
कॉन्फेडरेडान ऑफ इंडियन इंडस्ट्री , मुंबई या संस्थेस मंजूर करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. यापैकी रु. ४,००,०००/- या रकमेमधून १०% टी. डी. एस. वजाती करुन उर्वरित रक्‍कम रु. 
३,६०,०००/- + रु. ७२,०००/- (१८% GST) अशी एकूण रु. ४,३२,०००/-( रुपये चार लाख बत्तीस हजार 
फक्‍त) इतकी रक्‍कम सी. आय. आय. या संस्थेस अदा करण्यात यावी. 


अ. संस्थेचे नाव पॅन क्रमांक देयकाची रक्‍कम टी.डी.एस. निव्वळ देय रक्‍कम 

क्र. (१८%९७51 सह) (सहभाग रु. 
शुल्काच्या १०%) 

१ सी.आय.आय. रु. ३,६०,०००/- 


(Confederation of | AAATCoAZZR | रु. ४,७२,०००/- | रु. ४०,०००/- | +.B, ७२,०००/- 
Indian Industry) 


रु. 8,32,000/- 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -3, दि. २ एप्रिल, २०१८ अन्वये सन 
२०१८ - २०१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या वर्षात "मागणी क्र. व्ही-२ ,२८५२ - उद्योग, ०८ ग्राहकोयागी 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.२३/ टेक्स-१ (ब) 


वस्तू उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, (१) वस्त्रोद्योग विकासासाठी इतर अर्थसहाय्य (०१) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, 
जाहिरात, प्रसिद्धी व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), २६ जाहिरात आणि प्रसिद्धी (२८५२ 
०४९९)” या लेखाशीर्षाखाली रु. ४००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ७०% म्हणजे रु. 
२८०.०० लाख इतका निधी डिसेंबर, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. त्यापैकी आतापर्यंत निरंक 
निधी खर्च झालेला आहे. 

३. वित्तविभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र. ६ (अ) नुसार "२६, जाहिरात व प्रसिद्धी” या 
बाबीवर खर्च करण्यास विभागास अधिकार आहेत. ६ (ब) नुसार उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ 
करीता रु.४००.०० लाख इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. तसेच ६ (क) मध्ये नमूद 
केल्यानुसार, विभागाच्या दि. २२.१.२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार "२६, जाहिरात व प्रसिद्धी” या बाबीवर 
खर्च करण्यास नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने विभागास अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 

४. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र.२ बाबत नमूद करण्यात येते 
की, योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आवर्यकता नाही. तसेच अ.क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील मुद्दयांचीही पूर्तता होत आहे. परिच्छेद क्र. ७ 
मधील तरतुदी या प्रकरणी लागू नाहीत. 

५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/ प्र.क्र.३१/ कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ 
कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद- अ) मधील बाबींची प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंधित माहिती खालीलप्रमाणे आहे § 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- विभागाच्या क्र. सूतगि-१५११/ प्र.क्र.१५३/टेक्स-१ (ब) , दि. 
२२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार “ २६, जाहिरात व प्रसिद्धी ” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 

२) मंजूर निधी :- "मागणी क्र. व्ही-२ ,२८५२ - उद्योग, ०८ ग्राहकोयागी वस्तू उद्योग, २०२ TH 
निर्माण, (9) वस््रोद्योग विकासासाठी इतर अर्थसहाय्य (०१) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात, प्रसिद्धी व इतर 
अनुषंगिक बाबींकरीता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम, २६ जाहिरात आणि प्रसिद्धी (२८५२ ०४९९)” या 
लेखाशीर्षाखाळी रु. ४००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी fear विभागाच्या 
दि.२.४.२०१८ च्या परिपत्रकानुसार ७०% म्हणजे रु. २८०.०० लाख इतका निधी डिसेंबर, २०१८ पर्यंत खर्च 
करण्यास उपलब्ध आहे. या लेखाशीर्षाखाली आतापर्यंत निरंक खर्च झाला आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
Texellence -२०१८ या प्रदर्शनासाठी Cll या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात यापूर्वी निधी देण्यात 
आलेला नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे, त्या लेखाश्रीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- उपरोक्‍त लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थींचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे 
- लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.२३/ टेक्स-१ (ब) 


७) बांधकामविषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक अद्ययावत प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र.८२/ ATI / उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 

६. उपरोक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. व्ही-२ ,२८५२ - उद्योग, ०८ ग्राहकोयोगी वस्तू 
उद्योग, 202 वस्त्र निर्माण, (१) वस्त्रोद्योग विकासासाठी इतर अर्थसहाय्य (०१) (09) Wealth, चर्चासत्रे, 
जाहिरात, प्रसिद्धी व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), २६- जाहिरात आणि प्रसिद्धी (२८५२ 
०४९९)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी असलेल्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केलेले सदर प्रदर्शनासाठीचे सहभाग शुल्क रुपये ४,३२,०००/- ( रुपये चार 
लाख बत्तीस हजार फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत सी.आय.आय. (Confederation 
of Indian Industry) या संस्थेस अदा करण्यासाठी श्री. र. गं. TE, कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” व श्री. 
ब. बा. चव्हाण, सहसचिव , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना “नियंत्रण 
अधिकारी ” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सी.आय.आय. या संस्थेचा बँक तपशील खालीलप्रमाणे आहे 


- Account Holder Name :- CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY 
Bank Name and Address :- ICICI BANK LTD., SCO 145 SECTOR 28 1), 
CHANDIGARH- 160002 

Bank Account Number :- 096405000413 
IFSC Code :- ICICO000964 
MICR Code :- 160229011 

PAN NO. :- AAATCO188R 
GSTIN :- O4AAATCO188R2ZG 


८. सदरशासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक सूतगि- 9499/ प्र. क्र.१५३/ टेक्स- 
१(ब), दिनांक २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागास नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८ / प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ Helles तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२२१६२५००४५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. .. 
Pramod D. Tupe “= 


1od D. Tupe 


\t Of Maharashtra, ou=Co-Op, Marketing And Textile 
Maharashtra, 


527383f61acb2a10c00b8e97 18dcbbc8 
4533 


(प्रमोद द. तुपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री ( वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.२३/ टेक्स-१ (ब) 


२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

३. सहसचिव (टेक्स-१(ब)) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 

४. संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. श्री. आर. डी. Sean, प्रेसिडेन्ट, पॉलिस्टर चेन, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., मुंबई. 

६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

११.संचाळक, सी. आय. आय., मुंबई 

१२.कक्ष अधिकारी, कार्यासन १६-स / अवर सचिव, १७स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 

१३.कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवडनस्ती ( टेक्स-१ (ब)), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


